महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ ऑगष्ट, २०२० 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.२१/०४/२०१६ 
२ सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन seat दि.३०/०७/२०१८ व दि.१२/०६/२०१९ 


आदेशा 

श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग, यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई या पदावर २ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत दि.२२/०४/२०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री सु.द.शेवाळे, अवर सचिव यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ग" मुंबई या पदावर दि.२३/०४/२०२० पासून पुढे श्री.शेवाळे यांच्या नियत 
वयोमान सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच दि.३१/१२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८३११६२५५५९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao =: 
Gurav य्य या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao G 
IN: C=IN, ०-७. 1t of Maharashi 


=Gen 
shtra, 
0a8021798aScled41ada8a727 


प्रति, 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४ जे 
टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 

७) श्री.सु.द.शेवाळे, उप नियंत्रक, शिधावाटप परिमंडळ, “ग*, मुंबई 

८) कार्या.१४ संगहार्थ 


